प्रशासन अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा 
गट-अ, संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्या - २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.१९/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 

तारीख: ८ जून, २०१८. 

शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 

कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियतकालीक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील प्रशासन अधिकारी, 
सामान्य राज्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन - ४६००) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. खालील सर्व 
अधिकारी हे सर्वसाधारण बदलीस पात्र होते, परंतु काही अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे प्रस्तुतचे 
आदेडा विहित कालावधीत निर्गमित करता आलेले नाहीत. तथापि, बदली अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व 
४ (4) मधील तरतुदीनुसार वरिष्ठ सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापना 
श्री.गजानन वसंतराव पाटील, प्रशासन प्रशासन अधिकारी, कार्यालय- विभागीय कृषि 
a अधिकारी, कार्यालय- विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती (रिक्‍त पदी) 
सहसंचालक, नागपूर 
श्री.राजेश पोपटराव जाधव, प्रशासन प्रशासन अधिकारी, कार्यालय- विभागीय कृषि 
ह अधिकारी, कार्यालय- कृषि आयुक्‍तालय, पुणे | सहसंचालक, कोल्हापूर (रिक्‍त पदी) 


२. श्रीमती डी.आर. मखरे, प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना सेवानिवृत्तीस १ वर्षा पेक्षा कमी 
कालावधी शिल्लक असल्याने बदळी अधिनियमाच्या कलम ५ (१ (क) च्या तरतूदीनुसार व श्री.ज्ञानचंद्र 
मारोतीराव गित्ते, प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना कृषि आयुक्तालयातील कामकाजाची निकड 
लक्षात घेता सध्याच्या पदावर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ GAA करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमूक्त झाल्याबाबतचा 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१८/प्र.क्र.१९/१६ओ 


अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमूक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांने तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) 
यांना सादर करावा. 

४. आयुक्‍त (HAY), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१६५८११८९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


lly signed by Sugriv Sambhaji 01139: 
IN, mi rasht It And ADF 


S U g rlV Sa mM b h aj l D ha pate 2.5.4.20=d02297f9b5: 289630956 39bfaed a 908c0e9a7e572d4 19019709: 


Sambh. hi 
Date: 2018.06.08 20:00:04 +05'30' 


(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 


३. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 


र्‌. 


. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 

. सर्व सह सचिव/उप सचिव ( कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. संबंधित विभागीय आयुक्त ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

. सर्व विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 


१०.सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
११. निवड नस्ती /१६ओ 


प्रत, 


१२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४. मा. अ.मु.स. ( कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


